महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसप्र १३२३/प्र.क्र.१२५/प्रशा-१ (का-१४) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १ डिसेंबर, २०२३. 


आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) अनुसार खाली नमूद केलेल्या 
मंत्रालयीन विभागातील अवर सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव 
आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या 
विभागात त्यांची बदली पदस्थापना करण्यात येत आहे : 


अ.क्र. | श्री | अवर सचिवांचे नाव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती विभाग 
| १_| श्री संजय ज. सवने | कृषि व पदुम विभाग नियोजन विभाग 


२. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
३. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कार्यमुक्त होताना, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. 
संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.४५/१८ (र॒व HN), दि.२५.०८.२०२२ मध्ये नमूद केल्यानुसार कार्यभार हस्तांतरण 
प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. 
४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१२०११२२८४२९१०७ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by KIRAN KASHINATH SHINDE 


IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, FINANCE. 
KIRAN KASHINATH (यातच 
2.5.4.20=e87a32115497d05a2e91b08062bea862d1d55f490eb311 


147 e2fal fa 


SHINDE saa oe 
(कि. का. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
३. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सह/उप सचिव, (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. श्री.संजय ज. सवने, अवर सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


